तिर्थक्षेत्र पंढरपूर येथील आषाढी एकादशी यात्रा सन 
२०२४ करीता मानाच्या Io पालख्यांसोबत येणाऱ्या 
दिंड्यांना प्रती दिडी रु.२०,०००/- इतके अनुदान 
वितरणास मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन ज्ञापन क्रमांक : बीजीटी-२०२४/प्र.क्र.५१/अर्थसंकल्प 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- २२ ऑगस्ट, २०२४ 


वाचा :- 9) मा. मुख्यमंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेखालील दि.१४.०६.२०२४ रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त, नगर विकास 
विभाग, शासन पत्र क्र.बैठक-२०२४/प्र.क्र.२१८/नवि-१८, दि.२२.०६.२०२४ 

2) नगर विकास विभाग, शासन आदेठा क्र.बैठक-२०२४/प्र.क्र.२१८/नवि-१८, दि.२२.०६.२०२४ 
३) शासन पत्र सममांक दि.२४.०६.२०२४ व दि.२६.०६.२०२४ 
४) विभागीय आयुक्त, पुणे यांचे पत्र क्र.साप्र/२/आरआर/३३८/२०२४, दि.२५.०६.२०२४ 
५) शासन निर्णय समक्रमांक दि.०१.०७.२०२४ 
६) विभागीय आयुक्त, पुणे यांचे पत्र क्र.साप्र/२/आरआर/३५७/२०२४, दि.०२.०७.२०२४ 
७) शासन ज्ञापन समक्रमांक दि.०३.०७.२०२४, दि.१५.७.२०२४, दि.२४.७.२०२४ व दि.१६.८.२०२४ 
८) विभागीय आयुक्त, पुणे यांचे पत्र क्र.साप्र/२/आरआर/३६१/२०२४, दि.०४.०७.२०२४ 
९) विभागीय आयुक्त, पुणे यांचे पत्र क्र.साप्र/२/आरआर/४१७/२०२४, दि.२२.०७.२०२४ 

१०) विभागीय आयुक्त, पुणे यांचे पत्र क्र.साप्र/२/आरआर/४२६/२०२४, दि.२६.०७.२०२४ 

११) विभागीय आयुक्‍त, पुणे यांचे पत्र क्र.साप्र/२/आरआर/४५६/२०२४, दि.०९.०८.२०२४ 
ज्ञापन :- 

मा. मुख्यमंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेखाली दि.१४ जून, २०२४ रोजी पार पडलेल्या बैठकीत तिर्थक्षेत्र पंढरपूर 
येथील आषाढी एकादशी यात्रा सन २०२४ करिता मानाच्या १० पालख्यांसोबत येणाऱ्या प्रत्येक दिंडीला 
रु.२०,०००/- इतके अनुदान सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत देण्याबाबत संदर्भाधीन क्र.५ येथील 
दि.०१.०७.२०२४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार विभागीय आयुक्त, 
पुणे यांच्या दि.०२.०७.२०२४ रोजीच्या प्रस्तावान्वये तिर्थक्षेत्र पंढरपूर येथील आषाढी एकादशी यात्रा सन २०२४ 
करिता मानाच्या १० पालख्यांसोबतच्या ८४७ दिंड्यांना संदर्भाधीन दि.०३.०७.२०२४, दि.१५.७.२०२४, 
दि.२४.७.२०२४ व दि.१६.८.२०२४ रोजीच्या शासन ज्ञापनान्वये निधी वितरणास मान्यता देण्यात आली आहे. आता 
विभागीय आयुक्त, पुणे यांनी दि.०९.०८.२०२४ रोजीच्या पत्रान्वये श्री ज्ञानेश्वर महाराज संस्थान, आळंदी पालखी 
सोहळा, पुणे या पालखी सोहळ्यासोबतच्या एकूण १७० दिंड्यांची यादी सादर केली असून या १७० दिड्यांना प्रती 


दिंडी रु.२०,०००/- (अक्षरी रुपये वीस हजार फक्त) याप्रमाणे एकूण रु.३४,००,०००/- (अक्षरी रुपये चौतीस लाख 


शासन ज्ञापन क्रमांकः बीजीटी-२०२४/ प्र.क्र.५१/ अर्थसंकल्प 

फक्त) इतके अनुदान वितरीत करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. (श्री ज्ञानेश्वर महाराज संस्थान, आळंदी 
पालखी सोहळा, पुणे या पालखी सोहळ्यासोबतच्या १७० दिंड्यांची यादी सोबतच्या परिशिष्ट-अ प्रमाणे) 

२. विभागीय आयुक्त, पुणे यांच्या दि.०२.०७.२०२४, दि.०४.०७.२०२४, दि.२२.७.२०२४, दि.२६.७.२०२४ व 
दि.९.८.२०२४ रोजीच्या पत्रांन्वये मानाच्या १० पालखी पालख्यांसोबतच्या १०१७ दिंड्यांची माहिती प्राप्त झाली 
असून उर्वरित मानाच्या पालख्यांसोबतची माहिती प्राप्त झाल्यानंतर त्या दिंड्यांना निधी वितरीत करणेबाबत शासन 
ज्ञापन निर्गमित करण्याबाबतची कार्यवाही करण्यात येईल. 

३. दिंडी प्रमुखांच्या खात्यावर निधी जमा करण्याच्या कार्यवाहीसाठी आभासी वैयक्तिक ठेव लेखा VPDA 
प्रणालीस सूट देण्यात येत आहे. एम.टी.आर.३१ वर देयके सादर करण्यास व झासन निर्णय दि.१७.४.२०१५ मध्ये 
नमूद मर्यादेपेक्षा जास्त खर्च करण्यास तसेच देयकांसोबत उपप्रमाणाऐवजी या शासन निर्णयासोबत जोडण्यात 
आलेल्या लाभार्थ्याच्या यादीवर Pass for payment करुन देयके कोषागारामध्ये सादर करण्यास याद्वारे विशोष 
बाब म्हणून मंजूरी देण्यात येत आहे. 

४. एम.टी.आर.३१ वर देयके सादर करण्यास मंजूरी देण्यात आली असल्यामुळे दरपत्रकाची साक्षांकित प्रत 
जोडण्याची अट व माहिती व जनसंपर्क महासंचालनाची मान्यता घेण्याची तसेच देयकांसोबत जाहिरातीचा आकार 
विहित आकार दर्शविणारे माहिती व जनसंपर्क महासंचालनायचे पत्र व तिसरी प्रत माहिती व जनसंपर्क 
महासंचाळलनालयास पाठविण्याची अट आणि देयकांसोबत उपप्रमाणाऐवजी या शासन निर्णया सोबत जोडण्यात 
आलेल्या लाभार्थ्यांच्या यादीवर Pass for payment करुन देयके कोषागारामध्ये सादर करण्यास याद्वारे विशोष 
बाब म्हणून मंजूरी देण्यात आली असल्याने सदर लाभार्थ्यांच्या यादीलाच उपप्रमाणक म्हणून ग्राह्य धरण्यास मंजूरी 
देण्यात येत आहे. सदर प्रकरणी जाहिराती संबंधीत उपरोक्‍त सर्व अटी शिथिल करण्यात येत आहेत. 

षु. यासाठी होणारा खर्च हा “मागणी क्र.एन-३ मधील लेखाशिर्ष २२३५बी३६१, २६-जाहिरात व प्रसिध्दी” या 
उद्दिष्टाखाली सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात उपलब्ध तरतूदीतून भागविण्यात यावा. सदरील योजेनेसाठी निधी 
वितरणास उपायुक्‍त सामान्य प्रशासन, पुणे विभाग, पुणे यांना “नियंत्रक अधिकारी” तसेच तहसिलदार सामान्य 
प्रशासन, पुणे विभाग, पुणे यांना “आहरण व संवितरण अधिकारी” एक वेळची बाब म्हणून घोषित करण्यात आले 
आहे. तसेच सदर अनुदानाची रक्‍कम कोषागारातून आहरित करण्यासाठी तहसिलदार सामान्य प्रशासन, पुणे 
विभाग, पुणे यांना प्राधिकृत करण्यात आले आहे. 

६. सदर ज्ञापन निर्णय, वित्त विभागाचा झासन निर्णय क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, 


दि.१७.४.२०१५ वित्तीय अधिकर नियम पुस्तिका, १९७८, भाग-१ उपविभाग-२, मधील अ.क्र.८, नियम क्र.१७, नुसार 


पृष्ठ १० पैकी २ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः बीजीटी-२०२४/प्र.क्र.५१/अर्थसंकल्प 


प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या वित्तीय अधिकारानुसार तसेच वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ 


क्र.६१८/२०२४/व्यय-१४, दि.२९.०६.२०२४ अन्वये प्राप्त सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


टु. 


सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०८२३११११३४६६२२ असा आहे. सदर आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


Wd: 


8 


महाराष्ट्राचे USI यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


MADHURI RAMESHRAO 
DESHMUKH 


(माधुरी देशमुख) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. उपमुख्यमंत्री (गृह) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग 

आयुक्‍त, समाजकल्याण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखा परिक्षा ) महाराष्ट्र १/ २ मुंबई / नागपूर 
. अवर सचिव, रोखझाखा, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
. मा. श्री. अक्षयमहाराज भोसले, सातारा, प्रदेशाध्यक्ष, शिवसेना धर्मवीर अध्यात्मिक सेना, महाराष्ट्र 


अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 


१०. निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी,मुंबई 

११. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

१२. नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१३. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१४. पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१५. निवडनस्ती (अर्थसंकल्प/विघयो) 


पृष्ठ १० पैकी ३ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः बीजीटी-२०२४/प्र.क्र.५१/अर्थसंकल्प 


शासन ज्ञापन क्र. बीजीटी-२०२४/प्र.क्र.५१/अ्थसंकल्प, दि.२२.०८.२०२४ रोजीचे 


परिशिष्ट «ap 
अ.क्र. दिंडीचे नांव दिंडी प्रमुखाचे नांव 
संत शिरोमणी श्री.संत ज्ञानेश्‍वर महाराज संस्थान, आळंदी 

१ वबिठ्ठलबाबा देशमुख दि श्री.माधव बाबा तुळर लि 

२ विश्‍वस्त संप्रदाय दिं श्री.शुभम अरविंद शम 

3 किशनपुरी गणेशपुरी महाराज दिंडी श्री.कशनपुरी गणेशपुरी महाराज दिंडी 

डु भिमराव महाराज जाधव दिं श्री.आत्माराम राजाराम जाधव 

ष्‌ संत संभाजी महाराज दिंडी भागवत महाराज कामारीकर 

६ नाशिक विभाग भजनी मंडळ श्री.शांताराम पिराजी भिवरे 

७ श्री.हरिहर महाराज दिंडी श्री.दिपक रामभाऊ ओटी 

८ डांगे पंच मंडळ श्री.विश्‍बनाथ विठोबा लांडे ब इतर 

8 मुकुंदराज स्वामी दिंडी, अंबाजोगाई श्री.रूक्‍्मिन विष्णु कसपटे 

१० a श्री.हणमंत रामचंद्र शिंदे 

११ विष्णु सेबा मंडळ दिंडी MAA बाबुराव गुंड (मंदा प्रल्हाद पवार (गुंड) 
१२ वै.संभा माने दिं श्री.त्र्यंबक महाराज कोळव 

१२ धाकटा वामन दिंडी बै.निवृत्ती सदाशिव जाधव देशमुख (श्री.पांडूरंग 

निवृत्ती जाधव देशमुख) 

ay | सखाहरीवेकुठेदेडो श्री.उध्दव रामभाऊ लबडे 

१५ विठ्ठल तारे दिंडी श्री.विठ्ठल महादेव तारे 

१६ वर्य मारूतीबाबा चव्हाण (बडजकर) दिं श्री.नामदेव मारूती चव्हाण 

१७ मदन महाराज बिहाणे दिंडी श्री.तुकाराम सुग्रीव TS 

शड ह.भ.प.बाबुराव पाटील कोल्हापूरकर दिं श्री.नामदेब महाराज लब 

१९ चंद्रकांत महाराज लातुरकर दिंडी वै.चंद्रकांत महाराज लातुरकर (प्रविण लिबराम 
२० Pia श्री.कल्लपा स्तरजाहनशोकड (पुंडलिक) कल्लप्पा 

हालप्पनवर 

२१ वै. fasten अण्णा उखळीकर दिंडी श्री सावताहरी नरहरी ननवरे (उखळीकर ) 
२२ महाराज दिं श्री. बिकास एकनाथ राऊत - मंदा विजय बाप 
२२ गुणाजी बुवा दिंडी श्री गिरीधर ज्ञानोबा सावंत 

रड वै. भिमाशंकर महाराज मंगळवेढेकर दिं | श्री. सुदर्शन बालाजोहिंगगगे | पुदर्शन ब 

२५ जळगांबकर दिंडी श्री. ज्ञानेश्वर ज्ञानदेव देशमुख 


पृष्ठ १० पैकी ४ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः बीजीटी-२०२४/प्र.क्र.५१/अर्थसंकल्प 


शासन ज्ञापन क्र. बीजीटी-२०२४/प्र.क्र.५१/अ्थसंकल्प, दि.२२.०८.२०२४ रोजीचे 


परिशिष्ट “अ' 
अ.क्र. दिंडीचे नांव दिंडी प्रमुखाचे नांव 
२६ संत रोहिदास दिं श्री. सुरेश रामचंद्र सोनवणे 
२७ नामदेव हरीराम टेभुकर दिंडी श्री. महादेव नामदेव टेभुकर (SAA) 
२८ भानुदास टेंभुकर दिं श्री. ज्ञानेश्वर बाळकृष्ण टेंभुकर 
२९ बामनानंद चैतन्य दिंडी श्री. किरण शिवाजी पाटील 
३० शंकर बाबा लाजूरकर दिं श्री. पांडुरंग महाराज लाजूरकर 
२१ शामुनी महाराज दिंडी श्री. विठठल केरबा ननावरे 
३२ सेना महाराज ढगेकर दिं श्री. हरी नारायण पांडुरंग ढगेकर 
33 महावैष्णव दिंडी श्री. नाथा भानुदास गरूड 
3x शामसुंदर केंद्रे दि श्री. तुकाराम शामसुंदर केंद्र 
२५ महादेव गुलाबराव अहिर गोपाळपुरा दिंडी श्री. महादेव गुलाबराव अहिर 
३६ घोंडुजीबुवा चिझघरकर दिं शामराव सिताराम गव्हाण 
२७ संत कृपा दिंडी श्री. रामप्रसाद गणपतराव माकोडे 
३८ CS तीत || केशव सिताराम fa 
२९ बाळकृष्ण महाराज दिंडी वेल्हा दिनकर सोनबा धरपाळे 
¥o साहेबराव नाना दिं विनोद संजय देशमुख 
डॅश श्री क्षेत्र नागनाथ संस्थान ढमढम दिंडी श्री. श्रीराम गणपती कांगणे 
४२ हनुमंत महाराज शिंदे दिं श्री. हनुमंत सोनाजी शिंदे 
¥3 संत ज्ञानेश्‍वर सेवा मंडळ बाघोशी दिंडी श्री. भागवत सदाशिव शिंदे 
डड संत HHA समाज पायी दिं श्री. संभाजी नाना सोनवणे 
wan वारकरी सांप्रदाय जालींदरनाथ मंडळ दिंडी श्री. विश्‍वनाथ देवराम केंद्रे 
¥E बतरावबाबा सांप्रदाय भजनी मंडळ दिं श्री. निलेश दत्तात्रय सुतार (पांचाळ) 
ड७ विश्‍वनाथबुबा गलांडे दिंडी श्री. ज्ञानेश्‍वर महाराज सरकटे 
¥¢ कोकण विभाग दिं श्री. ज्ञानेश तुकाराम शिगवण 
४९ मोतीराम महाराज (खोरस) दिंडी श्री. राजाराम सखाराम सुरनर (किसन राजाराम 

सुरनर) 

uo वृत्ती दगडू भगत पैठणकर दिं श्री. नामदेव सुखदेव भगत 
५१ बाणेश्‍वर सेवामंडळ दिंडी श्री. योगेश एकनाथ करडे 
प्र विठठल बापु सबलस दिं श्री. रामप्रसाद निवृत्ती सबलस 


पृष्ठ १० पैकी ५ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः बीजीटी-२०२४/प्र.क्र.५१/अर्थसंकल्प 


शासन ज्ञापन क्र. बीजीटी-२०२४/प्र.क्र.५१/अ्थसंकल्प, दि.२२.०८.२०२४ रोजीचे 


परिशिष्ट “अ” 
अ.क्र. दिंडीचे नांव दिंडी प्रमुखाचे नांव 
43 संतोष खडसे दिंडी संतोष शेषराव खडसे बोरी 
uy क्षत्रिय मराठा वारकरी संप्रदाय संस्था एकनाथ (भाऊ) सादू परांडे 
Ku श्री संत मोतीराम महाराज (Sek) विठठल नरहरी SAX 
५६ श्री विश्‍वकर्मा लोहार समाज दिं श्री.गणेश जोतीबा ननवरे 
५७ संत जगतगुरू तुकाराम महाराज वारकरी मंडळ श्री. राजेश रमण पाटील 
ष्ट सदगुरू गणेशनाथ महाराज दिं श्री. गुरूप्रसाद चंद्रकांत पाटील महाराज 
५९ बाळकृष्ण महाराज बालवडकर दिंडी जगदगुरू विचारमंच बालेवाडी 
Go विलास धोंडीबा जावळे (वारकरी) श्री. विलास म. जावळे (वारकरी) 
६१ महाजनी महाराज दिंडी श्री. प्रदीप किसन नलावडे 
६२ श्री.विडुल कुलाळ दिं श्री. ज्ञानेश्वर विठठल कुलाळ 
&3 जयराम महाराज भोसले दिंडी श्री. अशोक साहेबराव शेवाळे 
GY श्री गुरू बाबासाहेब आजरेकर फड दिं श्री गुरू संदीप गोविंद कोंडकर 
६५ श्री क्षेत्र बाळेश्वर दिंडी श्री. विश्‍वनाथ भिमाजी नवले 
६६ a तिले,  .| श्री. मनोहर म. ठाकरे 
६७ विठठल रखुमाई संस्थान मांगनगाव दिंडी श्री. रामप्रसाद नारायणराव शिंदे 
दहि हनुमंत तुकाराम काळे श्री. हनुमंत तुकाराम काळे 
दट माहेश्वरी पदयात्रा दिंडी श्री. केदारनाथ बद्रीनारायण भंडारी 
७० जय हनुमान दिंडी कंजारा श्री. संभाजी महादजी कल्याणकर 
७१ डा. नामदेव महाराज स्मृती दिंडी डा. नारायण धोंडदेव सारंग 
७२ विठठल भजनीमंडळ दिं श्री. लक्ष्मण माणीकराव वाघ 
७३ विठठल सेवा मंडळ खेडबुद्रक श्री. केशव हरीबा साळुंखे 
ov सोमनाथ चौधरी दिं श्री. सोमनाथ महाराज चौधरी 
७५ डोणगांबकर दिंडी श्री. राजेद्र महाराज झामरे 
७६ श्री संत तुकाराम महाराज वारकरी प्रतिष्ठाण श्री. लक्ष्मण महाराज अंभोरेकर श्री. तुकाराम 

महाराज बांदेकर 

७७ हरीदास महाराज रक्‍ताटे हरीदास महाराज रक्‍ताटे 
७८ श्री अगस्ती sare दिं श्री. शांताराम महाराज ६ 
७९ श्री नृसिंह सेबा मंडळ दिंडी श्री. जनादन नागोराव वाघ 


पृष्ठ १० पैकी ६ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः बीजीटी-२०२४/प्र.क्र.५१/अर्थसंकल्प 


शासन ज्ञापन क्र. बीजीटी-२०२४/प्र.क्र.५१/अ्थसंकल्प, दि.२२.०८.२०२४ रोजीचे 


परिशिष्ट “ar 
अ.क्र. दिंडीचे नांव दिंडी प्रमुखाचे नांव 
८० श्री भास्कर महाराज प्रासादीक दिं श्री. श्रीहरी महाराज सोनेकर 
८१ ज्ञानेश्‍वरदास प्रासादिक दिंडी श्री. सुदाम रतिरामजी उके 
CR रंगनाथ महाराज देशमुख दिं श्री. रंगनाथ महाराज देशमुख 
८२ श्री पिपळेश्‍वर संस्थान तळेगाव श्री. विष्णु महाराज फलके 
८ श्री संत तुकाराम महाराज संस्था डोंगरपिपळा श्री. गंगाधर रंगनाथ वु 
गुरुवर्य सोपान काका उखळकर 
८५ हेमराज गोकुळ सोनवणे दिंडी श्री. हेमराज गोकुळ सोनवणे 
८६ मधुकर महाराज घोळवे दिं श्री. मधुकर महाराज घोळवे 
८७ श्री निवृत्तीनाथ भजनी मंडळ बावकळवाडी दिंडी श्री. बाळासो महाराज शिंदे 
८८ nee आगा श्री. इंद्रजीत भाऊराव चव्हाण 
८९ के. दत्तोबा शंकर गोलगीरे श्री. अशोक प्रल्हाद पांचाळ 
९० श्री संत सावता आश्रम दिं श्री. संतोष छबु खेतमाळीस 
९१ श्री.शंभो महादेव दिंडी समाज सांगवी-दुमाला श्री धनसिंग विठ्ठलराव भोईटे 
९२ हिंदु महादेब कोळी समाज दिं श्री.बाळू ज्ञानदेव आढ 
९२३ खंडाळा तालुका वारकरी संप्रदाय ग्रामस्थ मंडळ श्री.तानाजी रघुनाथ धायगुडे 
बाघोरी 

av बारागाव भजनी मंडळ- जालना श्री.मधुकर रामभाऊ भुतेकर 
९५ श्री.संत ज्ञानेश्‍वर वारकरी सेवा मंडळ अंदोरी श्री.लक्ष्मण रावबा ननावरे 
86 दत्तात्रय सोपान ढवळे दिं श्री.दत्तात्रय सोपान ढवळे 
९७ श्री.गोविद महाराज केंद्रे संस्था श्री.विष्णु महाराज केंद्रे 
RC श्री गोदातरी सुंदरेश्‍्बर संस्थान गुंज बु दिं श्री नामदेव रानुजी जाधव 
९९ बै.साहेबराव वामनराव CATA दिंडी श्री.योगेश तुकाराम नणनवरे 
१०० श्री.लबराज महाराज देवस्थान दिं श्री.अखिल अरूण झांजले 
Rok गोपीचंद तातेराव शिंदे दिंडी श्री.गोपीचंद तातेराव शिंदे 
१०२ श्री संत तुकाराम म.वारकरी मंडळ नवी मुंबई दिं श्री.सुनिल तुकाराम रानकर 
१०३ बुरूड समाज दिंडी श्री.भगवान लक्ष्मण कराडकर 
१०४ श्री.विठ्ठल रूक्मिणी पायी दिं श्री.हनुमंत महाराज म 
१०५ शांत मारूती वैष्णव मंडळ दिंडी सातारा श्री.उत्तम रामचंद्र शेलार 


पृष्ठ १० पैकी ७ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः बीजीटी-२०२४/प्र.क्र.५१/अर्थसंकल्प 


शासन ज्ञापन क्र. बीजीटी-२०२४/प्र.क्र.५१/अ्थसंकल्प, दि.२२.०८.२०२४ रोजीचे 


परिशिष्ट “ap 
अ.क्र. दिंडीचे नांव दिंडी प्रमुखाचे नांव 
१०६ वश्‍वमाऊली ज्ञानेश्‍वर महाराज पालखी सोहळा श्री.केलास महाराज जाधव 
दिंडी 

१०७ कुंडलेश्‍वर देवस्थान श्री.भगवान रामधन राठोड 
१०८ Le श्रीमती सुमन रमेश ठाणेव 
१०९ श्री संत धुंडा महाराज दिंडी तांदुळवाडी श्री शरद वसंत महाराज जाधव 
११० श्री.प.पु.गुरूवर्य भगवानभाऊ येडशीकर दिं श्री.भास्कर सोपान बेदरे 
१११ दुधिकर दिंडी श्री.मधुसुदन महाराज ठाकुरबुवा दैठणकर 
११२ TAAL खराद ATP TARE दिं श्री.काकासाहेब ऊर्फ सोपान श्रोमंतराव खराद 
११३ संत गोरोबाकाका दिंडी श्री.आत्माराम केरबा HAT व श्री ज्ञानेश्‍वर 

आत्माराम कडेकर 
aay भगवान रामेश्‍वर पायी दिंडी मौजपुरी जालना दिं श्री.ज्ञानेश्वर आंबादास बारड 
११५ गिरजा-पूर्णा संगमेश्‍वर परिसर अजान वृक्ष संस्थान श्री.राजेद्र शामराव वाघ 

वबालसा 
११६ प साईसेबा मंडळ दिंडी सोहळा सातारा श्रो.अशोक राजाराम नलव 
११७ राष्ट्रसंत गाडगेबाबा दिंडी सोहळा नळेगाव श्री.अमोल महाराज नळेगावकर 
११८ श्री प.पु.श्री पिराजी बापू गिरगांबकर श्रीविठ्ठल पिराजी यादव 
१९९ श्री बाणलिग प्रासादिक दिंडी श्री.भिमराव नारायण वाघमोडे 
१२० श्री रामचंद्र दादा नागपुरकर दिंडी - श्री दिनकरराव अजय राजन प 
पांडूरंग फराटे 

१२१९ श्री कर्णश्‍्वर भगवान दिंडी श्री गजानन रामजी सुरडकर 
१२२ शांताराम गुरूजी दिं श्री कोंडिभाऊ वाढवणे 
१२३ श्री संत नाईकबाबा महाराज संस्थान जोडगांव श्री आत्माराम रामभाऊ कराळे 
१२४ कानिफनाथ गड दिंडी सोहळा श्री.ज्ञानोबा राजेंद्र फडतरे 
१२५ MARS शिवाजी बोधले महाराज दिंडी श्री.दत्तात्रय तानाजी बोधले 
१२६ Pa , श्री.राम ऊर्फ शंकर कोंडीराम काळे 
१२७ आप्पासाहेब मोरे महाराज खामगांब दिंडी श्री.आप्पासाहेब नवनाथ मोरे 
१२८ श्री.दत्तसंस्थान प्रकाश गिरी दिं श्री.प्रकाश विठ्ठल 
१२९ ज्ञानेश मिशन दिंडी श्री.अर्जुन म.लाड (गुरूजी) 
१३० शिक क . आळा पौ.रूक्मिनी पांडूरंग रणदिवे (चोपदार) 


पृष्ठ १० पैकी ८ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः बीजीटी-२०२४/प्र.क्र.५१/अर्थसंकल्प 


शासन ज्ञापन क्र. बीजीटी-२०२४/प्र.क्र.५१/अ्थसंकल्प, दि.२२.०८.२०२४ रोजीचे 


परिशिष्ट “अ” 
अ.क्र. दिंडीचे नांव दिंडी प्रमुखाचे नांव 
१३१ श्री संत महादेव कासार दिंडी श्री.श्रीराम जनादन as (चालक- श्री गिरीष रमेश 
१३२ श्री गुरूदेव दत्त प्रसन्न दिं en 
१२२ सोपान कदम दिंडी सुमन सोपान कदम 
१२४ खंडाळा तालुका दिं श्री.रामचंद्र बाबुराव यादव 
१२५ अखिल भारतोय बेलदार समाज श्री.सुभाष लक्ष्मण पवार 
१३६ | घैराटबासी स्वामी आबानंदगिरी दिंडी | ब पौ.अर्चना उमेश लोहार 
१२७ मुंबईकर दिंडी श्री.पुरूषोत्तम यशवंत गोरे 
१३८ श्री संत भगवानबाबा : A शंकर बाबा वारव श्री.शबाजी लिबाजी मुंढे 
१२९ कानिफनाथ ws दिंडी देवळा बु श्री रघुनाथ म डोंगरे 
१४० सदगुरू निज्यानंद बाबा दिं बाई भगवान भाम 
१४१ आंध आदी वासो दिंडी समाज श्री विश्‍वनाथ विरभान म्हस्के 
१४२ श्री.वै.गुरूवर्य भगवान बाबा प्रासादीक दिं श्री.रामचंद्र म जायभाये (शंभो रामचंद्र जायभाय) 
१४२ हनुमान प्रासादीक पायी दिंडी शेषनारायण आसाराम देवडकर 
30 आगळे महाराज प्रासादिक दिं श्री.थोंडीराम आबा आगळे 
१४५ शिवकृपा सेवा मंडळ श्री. दगडूजी अंबुजी वाघ 
१४६ नामदेव गुरूजी दिं श्री दिनेश कृष्णराव रंधवे 
१४७ गुरूवर्य हुंबे महाराज दिंडी श्री अशोक महाराज हूंबे 
१४८ माऊलीकृपा तेलंगाना दिं श्री शिवाजी महाराज aca 
१४९ शंकर बुवा Ha दिंडी श्री शंकर महाराज कचे 
१५० स.स. महाराज पायी दिंडी सोहळ पौ.कविता चंद्रकांत प 
१५१ माऊली दिंडी श्री शवाजी सिताराम बेले 
१५२ सदगुरू गंगागिरीजी महाराज पायी दिं बाळासाहेब भागिनाथ खरात 
१५२ संतश्रेष्ठ ज्ञानेश्वर माऊली सेवा दिंडी ट्रस्ट सांगवी श्री रबिद्र रामचंद्र तावरे 
Bay सदगुरू श्री गणेशनाथ सेवा मंडळ श्री ज्ञानेश्वर अशोक हिप्परकर 
१५५ श्री शनेश्वर दिंडी सेलूद चारठा श्री रावसाहेब बाबूराव जगताप 
१५६ पवन मावळ वारकरी समाज श्री विठोबा दामु येवले 
१५७ श्री शिवगुरू महाराज ब राजा भगिरथ पायी दिंडी श्री.सगर TART नागनाथ 


पृष्ठ १० पैकी ९ 


झासन ज्ञापन क्रमांकः बीजीटी-२०२४/प्र.क्र.५१/अर्थसंकल्प 


शासन ज्ञापन क्र. बीजीटी-२०२४/प्र.क्र.५१/अर्थसंकल्प, दि.२२.०८.२०२४ रोजीचे 
परिशिष्ट “अ” 

अ.क्र. दिंडीचे नांव दिंडी प्रमुखाचे नांव 
१५८ बसंत सहकारी साखर कारखाना म पुसद दि श्री पुरूषोत्तम महाराज इंगोले 
१५९ शंकर महाराज दिंडी श्री शंकर तुळाजी आंग्रे 
nn? श्री सदगुरू सिताराम महाराज जामकर फड दिंडी श्री प्रल्हाद महाराज भंडारी 
ह शामनाथ महाराज संस्थान बाबी दिंडी भूम श्री.मागवतराव धोंडीबा देवकाते 
nae लेहणीकर दिंडी सोहळा श्री.पुंडलीक सखाराम देवकर 
१६६३ श्री संत किसन महाराज संस्थान दिंडी श्री गुरु बाळकृष्ण महाराज सुडके 
र्त बेदाबती सितामाई दिंडी श्री लहू रामचंद्र माने 
१६५ सदगुरू तनपुरे बाबा दिंडी श्री.गोविंद नारायणराव भेलोंडे 
कड. पंडितगुरू पार्डीकर महाराज दिंडी श्री पंडित महाराज शेवडीकर 
१६७ SARL कैकाडी महाराज पूर्णाबस्ती दिंडी श्री.कौतिकराव दादाराव मोरे 
१६८ केशबुबा महाराज गुरू प्रासादिक दिंडी श्री.रावसाहेब आबासाहेब खिस्ते 
१६९ हनुमान भजनी मंडळ श्री दिगंबर भगवान पवार 
१७० पंडीत गुरू महाराज पार्डीकर दिंडी श्री गुणवंत विक्रमजी मोरे 


MADHURI RAMESHRAO : 7 
D E S H M U KH ऱ् 7B8205CABB7DEAE 


Digitally signed by MADHURI RAMESHRAO DESHMUKH 
IN: ¢=IN, O=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SOCIAL JUSTICE 


(माधुरी देशमुख) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ १० पैकी १० 


